राज्यातील तलाठी संवर्गातील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.अस्थायी-२०२३/प्र.क्र.१५०/ई-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०७ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.६६(भाग-२)/ई-८, दि.२०/०३/२००६ 
२) शासन निर्णय क्रमांक. प्राफेब-२०१० (तलाठी)/प्र.क्र.११२ (भाग-३)/म-१०, दि,०७/१२/२०२२ 

3) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.अस्थायी-२०२३/प्र.क्र.१५०/ई-१०,दि.१५/०३/२०२४ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६/०९/२०२४ 


) 
) 


यरस्तावना:- 

शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.६६(भाग-२)/ई-८, दि.२०/०३/२००६ 
अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयातील पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार संपूर्ण राज्यासाठी 
तलाठी संवर्गाची एकूण १२६३७ मंजूर पदे होती. सदर मंजूर पदांपैकी ४०५९ पदे ही अस्थायी आहेत. सदर 
अस्थायी पदांना संदर्भाधीन अनुक्रमांक ३ येथील शासन निर्णय दि.१५/०३/२०२४ अन्वये दि.०१/०३/२०२४ 
ते दि.३१/०८/२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सदरची मुदत संपुष्टात आली 
असून आता वित्त विभागाने संदर्भ wy येथील झासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
अखत्यारितील अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत.त्यानुषंगाने विभागीय आयुक्त, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण, 
नागपूर, नाशिक व अमरावती यांनी तलाठी संवर्गाच्या अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 
सदर अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


१. जुन्या आकृतीबंधानुसार विभागनिहाय, जिल्हानिहाय तलाठी संवर्गाच्या मंजूर असलेल्या पदांपैकी 
८५७५ पदे स्थायी असून, उर्वरित ४०५९ पदे अस्थायी आहेत. सदर पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा 
अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नसल्याचे सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांनी प्रमाणित केलेले आहे. सबब, 
सोबतच्या प्रपत्र-अ मधील स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या तलाठी संवर्गाच्या एकूण ४०५९ अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२४ ते दि. २८/०२/२०२५ पर्यंत या शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. दिनांक ०७.१२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये तलाठी संवर्गाची ३११० पदे नव्याने निर्माण करण्यात 
आलेली आहेत. सबब, सोबतच्या प्रपत्र-ब मधील स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या तलाठी संवर्गाच्या एकूण 
३११० अस्थायी पदांना दि.०७/१२/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२५ पर्यंत या शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

३. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च प्रपत्र-अ व प्रपत्र ब मधील स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२३/प्र.क्र.१५०/ई-१० 


४. विभागीय आयुक्त, कोकण, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर यांनी संदर्भ 
क्र. ४ वरील शासन निर्णयातील तरतुदींप्रमाणे सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
मिळविण्याकरीता आवश्यक ती कार्यवाही करावी. 


५. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : पदनि-२०१६ / प्र.क्र.८ /१६/ आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४ अन्वये 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००७१५५६५१२३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेज्ञानुसार व नावाने, 


SANJAY ३१॥७-॥९॥॥- : 


(८620280) 


BANKAR : 
(संजय बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

3) मा. अ.मु.स (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४) विभागीय आयुक्त, विभाग नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, पुणे, नाशिक, कोकण. 

५) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 

६) सर्व जिल्हाधिकारी 

७) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९) वित्त विभाग (आ.पु.क. / व्यय-९ कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 


१०) अवर सचिव (कार्यासन ई-८), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) कार्यासन अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) निवड नस्ती (कार्यासन §-90), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२३/प्र.क्र.१५०/ई-१० 


शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२०२३/प्र.क्र.१५०/ई-१०, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२४ चे सहपत्र 


प्रपत्र-अ 
अ.क्र. | विभाग/जिल्हा | मंजूर पदे | स्थायी पदे | अस्थायी पदे खर्चाचे लेखाशिर्ष 
heel 2 3 [> ee | षु & 
पुणे विभाग 
a | पुणे ६०६ ३९३ २१३ 
मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
ae se ae ae जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
३. | सांगली ल ज्‌ ase आस्थापना ०९४(०३)- ग्राम 
अधिकारी ०९४-(०३)(०४) 
वि सोलापूर ५५२ २३२४ २२८ आयुक्‍त , पुणे वेतने 
५. | कोल्हापूर ४६३ ३७६ ८७ 36.1... 
VHT} २५४३ १६२० ९२३ 
नाशिक विभाग 
द्वि नाशिक ५५० ३३६ २१४ 
मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
२ पुळे २२३२३ yo ८२ जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
३ | नंदुरबार मक्त वर छळ आस्थापना ०९४(०३) ग्राम 
अधिकारी- ०९४-(०३)(०४) 
ca जळगांव ५२२ ३३६ १८६ आयुक्त, नाशिक वेतने 
५ | अहमदनगर ५८३ ४१० १७३ (१४१३९३५२७१) 
एकूण | २११८ १३६४ ७५४ 
कोकण विभाग 
ea मुंबई उपनगर gy १८ ३७ 
मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
२ | om १९६ १३७ ५९ जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
3. qe me inte ie आस्थापना ०९४(०३) ग्राम 
अधिकारी- ०९४-(०३)(०४) 
पवि रायगड ३६८ २५९ 108 आयुक्त, कोकण वेतने 
4 
y | रत्नागिरी ३९८ ३०७ ९१ Rosy eat) 
६ | सिंधुदुर्ग २४३ १६६ ७७ 
एकूण | १४४३ १०१४ ४२९ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२३/प्र.क्र.१५०/ई-१० 


अ.क्र. | विभाग/जिल्हा | मंजूरपदे | स्थायीपदे | अस्थायी पदे खर्चाचे लेखाशिर्ष 
pt २ ३ शिक आ 4 & 
अमरावती विभाग 
१ | अमरावती ५३१ ४०० १३१ 
मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
अकोला १ ४८ ७१ 
शै ae > जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
३ | यवतमाळ ६४९ ५०६ १४३ आस्थापना ०९४(०३) ग्राम 
अधिकारी-०९४-(०३)(०४) 
fa वाशिम २८८ २२८ ६० 
आयुक्त, अमरावती वेतने 
५ बुलडाणा ५३९ ४२४ ११५ (2043 ०३४ 204) 
एकूण २३२६ १८०६ ५२० 
छत्रपती संभाजीनगर विभाग 
| छत्रपती ३८९ २५५ १३४ 
संभाजीनगर मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
२ जालना २९७ १८० ११७ 
आस्थापना ०९४(०३) - ग्राम 
३ | परभणी २३९ १४५ ९४ अधिकारी ०९४-(०३)(०४) 
हिंगोली आयुक्‍त टि औरंगाबाद गंगाब 
शि हिंगोली गं क ag , औरंगाबाद वेतने 
(२०५३ ०३६ 804) 
4 नांदेड ४८३ २८४ १९९ 
६ बीड ३८० २४३ १३७ 
ea लातूर ३१७ १८४ १३३ 
८ धाराशीव २५१ १४९ १०२ 
एकूण 2433 9423 १०१० 
नागपूर विभाग 
Ea नागपूर ४३४ ३७१ ६३ 
मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
वर्धा १ ७७ १४ 
i पठे 3 जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
३ भंडारा २०४ १२० ८४ आस्थापना ०९४(०३) ग्राम 
a अधिकारी- ०९४-(०३)(०४) 
४ | गोंदिया २०३ ११९ ८४ 
आयुक्त, नागपूर वेतने 
५ | चंद्रपूर ३०२ २१७ ८५ (2043 034 १०१) 
६ गडचिरोली २३७ १४४ ९३ 
एकूण १६७१ १२४८ ४२३ 
एकूण एकंदर | १२६३४ ८५७५ ४०५९ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२३/प्र.क्र.१५०/ई-१० 


शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२०२३/प्र.क्र.१५०/ई-१०, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२४ चे सहपत्र 


प्रपत्र-ब 
अ.क्र. | विभाग/जिल्हा | मंजूर पदे | स्थायी पदे | अस्थायी पदे खर्चाचे लेखाशिर्ष 
बि की २ ३ | ४ 4 & 
पुणे विभाग 
ze पुणे ३३१ a ३३१ ी 
मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
२ | सातारा ७७ Pe | ७७ जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
anne ल ह आस्थापना ०९४(०३)- ग्राम 
: a न अधिकारी ०९४-(०३)(०४) 
[ae | सोलापूर ९८ a ९८ आयुक्त, पुणे वेतने 
(२०५३ ०३३ १०१) 
५ | कोल्हापूर ३१ a 34 
एकूण ५८९ Ls i ५८९ 
नाशिक विभाग 
Le] नाशिक १५७ Le १५७ | 
मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
२ | ys १६६ Le | १६६ जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
नंदुरबार आस्थापना ०९४(०३) ग्राम 
; $ शि Ewa i अधिकारी- ०९४-(०३)(०४) 
La जळगांव १४६ [= १४६ आयुक्त, नाशिक वेतने 
(२०५३ ०३६ २०१) 
५ | अहमदनगर २०२ Loa 202 
VHT) ६७१ Ea ६७१ 
कोकण विभाग 
ea मुंबई उपनगर ३१ a ३१ 
मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
२. | मुंबई १९ a 98 जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
ठाणे = = आस्थापना ०९४(०३) ग्राम 
: Lo -| अधिकारी- 08 ¥-(03)(0¥) 
Ra पालघर ८६ Loe | ८६ आयुक्त, कोकण वेतने 
(२०५३ ०३१३) 
षु रायगड १४० [ =. १४० 
६ = | रत्नागिरी १०३ Loe || १०३ 
व्हि सिंधुदुर्ग ९९ a ९९ 
एकूण | ५५० oe ५५० 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२३/प्र.क्र.१५०/ई-१० 


अमरावती 
बक अरव 38 =a ३४ मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
२. अकोला ८ शिल ८ आस्थापना ०९४(०३) ग्राम 
यवतमाळ ४ ४ Tae eaves) 
. : | ss | : आयुक्त, अमरावती वेतने 
कि. .| बुलढाणा te Le 1१० | (२०५३ ०३४ २०१) 
ष्‌. वाशिम Le = a 
एकूण १०६ ioe | १०६ 
छत्रपती संभाजीनगर विभाग 
णि — | ag | [| ai मागणी क्रमांक सी-१ 2043- 
संभाजीनगर जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
आस्थापना ०९४(०३) - ग्राम 
२ | जालना ८० 1 -| ८० अधिकारी ०९४-(०३)(०४) 
आयुक्त - — औरंगाबाद + गाट 
=. | aaean ue | & | = , औरंगाबाद वेतने 
(२०५३ ०३६ ९०१) 
४ | हिंगोली ६१ शिका ६१ 
५ | नांदेड ८४ शि ८४ 
६ । बीड १३८ aa १३८ 
७ | लातूर ३९ a 38 
८ | धाराशीव ९० | आ; | ९० 
एकूण ६८५ Ls! ६८५ 
नागपूर विभाग 
ea नागपूर ९४ =a ९४ मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
२ वर्धा Yo oe Yo आस्थापना ०९४(०३) ग्राम 
भंडारा ८ ८ Seen Oe eae) 
ह जै | =| : आयुक्त, नागपूर वेतने 
ra गोंदिया ४९ शिका ४९ (2043 034 १०१) 
५ | चंद्रपूर १३३ | क १३३ 
६ । गडचिरोली Ex १४ शिका ae १४ 
एकूण ४७८ ॥ = | ४७८ 
एकूण एकंदर ३०७९ L =| ३०७९ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


